असा. क्र. १६८ . रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय।/२००३-०५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकूत प्रकाशन 


सोमवार, जून ३०, २००३/ आषाढ ९, शके १९२५ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (माग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांब्यतिरिक्‍्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जून २००३ 


| आदेश 
मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 


क्रमांक विसंप्र. १०९४/१०८८९०/ (आश्वा-२३५)इएक्ससी-३.--मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ च्या 
केलम १३९ च्या पोट-कलम (१) सह पोट-कलम (२) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून याबाबत यापूर्वी निर्गमित 
करण्यात आलेले आदेश क्रमांक बीपीए. १२९३/२२९/इएक्ससी-३, दिनांक १४ जुलै १९९३, क्रमांक बीपीए. 
१२९३/२२९/इएक्ससी.-३, दिनांक ११ ऑक्टोबर १९९३, क्रमांक बीपीए. १२९३/२२९/इएक्ससी-३, दिनांक 
२९ डिसेंबर १९९३, क्रमांक बीपीए. १२९४/२२९/इएक्ससी-३, दिनांक ३० जुलै १९९४, क्रमांक बीपीए. 
१२९४/२२९/इएक्ससी-३, दिनांक २३ नोव्हेंबर १९९४, क्रमांक बीपीए. १२९४/२२९/इएक्ससी-३, दिनांक 
१ जानेवारी २००१, क्रमांक विसप्र. १०२४/१०८८९०/इएक्ससी-३, दिनांक १९ सप्टेंबर २००२, आणि 
भाग चार-ब--२१६ (७३३) 


७३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा, जून ३०, २००३/आषाढ ९, शके १९२५ & [भाग aT 


क्रमांक विसप्र, १०९४/१०८८९०/ (आश्वा-२३५) /इएक्ससी-३, दिनांक २१ सप्टेंबर २००२, अधिक्रमित करून 
महाराष्ट्र शासन पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे, ते असे :-- 

१. Ward नाव व प्रारंभ.--या आदेशास “ मुंबई दारूबंदी (ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसभा किंवा महिला 
सामाजिक संघटनांनी ठराव पारित. केल्यामुळे अथवा. गावातील किंवा नगरपरिषद/महानगरपालिकेच्या 
वार्डातील मतदारांनी निवेदन दिल्यामुळे अनुज्ञप्ती बंद करणे) आदेश, -२००३ “ असे संबोधण्यात यावे. 


२. व्याख्या.--या आदेशात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल a 
(क) “ अधिनियम “ म्हणजे, मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) ; 


(a) “ महानगरपालिका ” म्हणजे, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा 

मुंबई ५९), मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ (१८८८ चा मुंबई ३), किंवा नागपूर शहर 

: महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ (सी.पी. आणि १९५० चा बेरर २) यामध्ये अंतर्भूत असलेली 
महानगरपालिका 


(ग) " ग्रामसभा ” म्हणजे मुंबई ग्रामपंचायत (ग्रामसभा) नियम, १९५९ (१९५९ चा मुंबई ३) यामध्ये 
अंतर्भूत असलेली ग्रामसभा ; 


(घ) " अनुज्ञप्ती “ म्हणजे मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ अन्वये देशी दारू किरकोळ विक्रीसाठी 
देण्यात येणारी नमुना “ सीएल-३ ”, परमिट रुमसाठी नमुना “ एफएल-३ “, बिअरबारसाठी नमुना ” ई ”, 
विदेशी दारू किरकोळ विक्रीसाठी नमुना “ एफएल-२ ” अनुज्ञप्ती ; 


(च) ” नगरपरिषद “ म्हणजे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक वसाहती 
अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. vo) यामध्ये अंतर्भूत असलेली नगरपरिषद ; 


(छ) “ संघटना “ म्हणजे मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्त अधिनियम, १९५० (१९५० चा मुंबई २९) अन्वये 
धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी करण्यात आलेली महिला संघटना, महिला मंडळ किंवा सामाजिक संघटना ; 


(ज) “ ग्रामपंचायत “ म्हणजे मुंबई ग्रामपंचायती अधिनियम, १९५८ (१९५८ चा मुंबई ३) यामध्ये अंतर्भूत 
असलेली APTA AT 


(झ) ” ठराव “ म्हणजे संबंधित-गावातील ग्रामपंचायतीने किंवा ग्रामसभेने किंवा महिला संघटना किंवा 
सामाजिक संघटना यांनी पारित केलेला ठराव. 


भाग चार-ब] . महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जून ३०, २००३/आषाढ ९, शके १९२५ ७३५ 


३. मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत संघटनेने केलेला ठराव आणि त्यावरील कार्यवाही.-- 
(१) अधिनियमान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या “ सीएल-३ ”, नमुना “ एफएल-३”, नमुना “ ई व नमुना 
“ एफएल-२ ” अनुडप्तीमधून होत असलेल्या मद्य विक्रीमुळे परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण 
होऊन-सामाजिक स्वास्थ्य बिघडण्याची शक्‍यता आहे. या कारणास्तव जर संघटनेने त्यांच्या घटनेच्या अटी 
व शर्तीनुसार अशी अनुज्ञप्ती बंद करण्याचा ठराव पारित करून सदर ठराव संबंधित जिल्हाधिकारी यांना 
पाठविल्यास सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित अनुज्ञप्ती विरुद्ध आवश्यक ती 
कार्यवाही सुरू करावी, 


(२) जिल्हाधिकारी यांना वरील उप खंड (१) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ठराव/तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर 
संबंधित aaah विरुद्ध उक्त अधिनियमाच्या कलम ५४ व ५६ अन्वये कारवाई करण्यात यावी. 


४. ग्रामपंचायत/गप्रामसभा इत्यादींनी मद्य विक्रीची दुकाने बंद करण्यासाठी केलेला ठराव,-- 
(१) ग्रामसभेत किमान ५० टक्‍के मतदार उपस्थित राहून साध्या बहुमताने विधीवत ठराव पारित केल्यास, 
सदर ठरावानुसार जिल्हाधिकारी यांनी अशी मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करावी असा कोणताही ठराव हा 
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ आणि त्याखालील तयार करण्यात आलेल्या नियमातील तरतुदीनुसार 
विधीवत झालेला असलां पाहिजे. परंतु ग्रामसभेने अशा रीतीने' ठराव पारित केल्यानंतर ग्रामसभेच्या ठरावा 
विरुद्ध ग्रामपंचायतीने याबाबत कोणताही ठराव पारित केल्यास तो विचारात घेण्यात येऊ नये. तसेच कालांतराने 
ग्रामसभेनेही बंद करण्यात आलेली मद्य विक्रीची SAA पुन्हा चालू करण्याबाबत ठराव पारित केल्यास अशा 
प्रकारचा ठराव विचारात घेण्यात येऊ नये. . | 


(२) जर, संबंधित गावातील २५ टक्के पेक्षा कमी नसलेल्या महिला मतदारांनी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे लेखी निवेदनाद्वारे त्या गावातील मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत मागणी केल्यास, 
जिल्हाधिकारी संबंधित तहसीलदार यांना सोबत जोडलेल्या नमुना मतदानपत्रिकेचा वापर करून निर्भयपणे 
व गुप्त प्रद्धतीने मतदान घेण्याबाबतचे निर्देश देतील. त्यानंतर संबंधित तहसीलदार हे मतदानाचे ठिकाण, 
तारीख व वेळ याबाबतची पूर्वसूचना संबंधित गावात किमान ७ दिवस अगोदर जाहीर करतील, सदर 
मतदानासाठी अद्ययावत (latest) मतदार यादी वापरण्यात यावी. तहसीलदार किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला 
नायब तहसीलदार यांच्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी यांच्या पर्यवेक्षणाखाली महिला मतदारांचे गुप्त 
पद्धतीने मतदान घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. जर त्या गावातील एकूण महिला मतदारांच्या संख्येच्या 
किमान ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक महिला मतदारांनी मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबतच्या बाजूने मतदान 
केल्यास अशी मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती जिल्हाधिकारी यांनी बंद करावी. 


७३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जून ३०, २००३/ आषाढ ९, शके १९२५ [भाग चार-ब 


(३) जर, नगरपरिषद/महानगरपालिका क्षेत्रातील एखाद्या वार्डातील २५ टक्केपेक्षा कमी नसलेल्या महिला 
मतदारांनी संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे लेखी निवेदन देऊन संबंधित वार्डातील मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती 
बंद करण्याची मागणी केल्यास जिल्हाधिकारी, यथास्थिति, संबंधित मुख्याधिकारी/उप आयुक्त यांना सोबत 
जोडलेल्या मतदानपत्रिकेचा वांपर करून निर्भयपणे व गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्याचे निर्देश देतील. तद्नंतर 
यथास्थिति, संबंधित मुख्याधिकारी/उप आयुक्त हे मतदानाचे ठिकाण, तारीख व वेळ याबाबतची पूर्वसूचना 
त्या वार्डात किमान ७ दिवस अगोदर जाहीर करतील. सदर मतदानासाठी अद्ययावत (latest) मतदार यादी 
वापरण्यात यावी. यथास्थिति, मुख्याधिकारी/उप आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला अनुक्रमे 
उप मुख्याधिकारी/सहाय्यक आयुक्त यांच्यापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला अधिकारी यांच्या पर्यवेक्षणाखाली त्या 
वार्डातील महिला मतदारांचे गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. जर, संबंधित वार्डातील 
एकूण महिला मतदारांच्या संख्येच्या किमान ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा आधिक महिला मतदारांनी भद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती 
बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्यास त्या वार्डातील संबंधित मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याचे आदेश 
जिल्हाधिकारी यांनी द्यावेत. 


(४) जर, संबंधित गावातील fear नगरपरिषद/महानगरपालिका असल्यास संबंधित वार्डातील २५ 
टक्केपेक्षा कमी नसलेल्या ATER मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत लेखी निवेदनाद्वारे 
संबंधित जिल्हाधिकारी - यांचेकडे .. मागणी केल्यास, जिल्हाधिकारी, यथास्थिति, संबंधित 
तहसीलदार/मुख्याधरिकारी/उप. आयुक्त. यांना सोबत: जोडलेल्या मतदानपत्रिकेचा वासर करून 
निर्भयपणे व गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्याचे निर्देश देतील. तदनंतर यथास्थिति, संबंधित 
तहसीलदार/मुख्याधिकारी/उप आयुक्त हें मतदानाचे ठिकाण, तारीख व वेळ याबाबतची पूर्वसूचना त्या 
गावात/वार्डात किमान ७ दिवस अगोदर जाहीर करतील. सदर मतदानासाठी अद्ययावत (latest) 
मतदार यादी वापरण्यात यावी. तहसीलदार/मुख्याधिकारी/उप आयुक्त यांच्या किंवा त्यांनी प्राधिकूत 
केलेल्या अनुक्रमे नायब तहसीलदार/उप मुख्याधिकारी/सहाय्यक आयुक्‍त यांच्यापेक्षा कमी दर्जाचा 
नसलेलां अधिकारी यांच्या पर्यवैक्षणाखाली त्या गावातील/वार्डातील मतदारांचे गुप्त पद्धतीने मतदान 
घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी जर, यथास्थिति, संबंधित गावातील अथवा नगरपरिषद/ 
महानगरपालिका असल्यास संबंधित वार्डातील एकूण मतदारांच्या किमान ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक 
मतदारांनी मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत मतदान केल्यास सदरची मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती 
जिल्हाधिकारी यांनी बंद करावी. 


५. प्राप्त झालेला ठराव किंवा निवेदनावरील कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठीचा कालावधी.--संबंधित 
जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्याकडे मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत निवेदन प्राप्त झाल्यानंतर 
आवश्यक ती अंतिम कार्यवाही एक महिन्याच्या आत पूर्ण करतील. जर, कोणत्याही कारणास्तव एक 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जून 30, २००३/आषाढ ९, शके १९२५ ७३७ 


महिन्यात अंतिम कार्यवाही पूर्ण करणे शक्‍य नसल्यास, जिल्हाधिकारी यांनी संपूर्ण समर्थनासह आयुक्‍त 
(राज्य उत्पादन शुल्क) यांना मुदतवाढीकरिता पूर्वमान्यता घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 


६. मतदानाच्या जागेची निवड.--यथास्थिति, तहसीलदार/मुख्याधिकारी/उप आयुक्त हे मतदानाच्या 
जागेची निवड करून जागा निश्‍चित करतील. परंतु. अशा जागेची निवड करताना 
ग्रामपंचायत/नगरपरिषद/महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या मतदानासाठी ज्या तत्वावर मतदानाची 
जागा निवडली जाते, त्या तत्वावर जागेची निवड करावी. 


७. मतदानाची जागा, तारीख व वेळ जाहीर करणे.--(१) जर, संबंधित गावातील मद्यविक्रीची 
अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी गुप्त मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला तर त्या गावातील 
मतदानाचे ठिकाण, तारीख व वेळ याबाबतची सूचना किमान ७ दिवस अगोदर संबंधित गावातील 
ग्रामपंचायत कार्यालयातील सूचना फलकावर लावण्यात यावी. त्याचप्रमाणे सदर माहिती गावात दवंडी 
देऊनही जाहीर करण्यात यावी. 

(२) त्याचप्रमाणे जर, संबंधित नगरपरिषद/महानगरपालिका वार्डातील मद्यविक्रीची अनुझप्ती बंद 
' करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी गुप्त मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला तर संबंधित 
नगरपरिषद/भहानगरपालिका वार्डातील मतदानाचे ठिकाण, तारीख व वेळ याबाबतची सूचना किमान 
७ दिवस अगोदर संबंधित वार्ड कार्यालय आणि नगरपरिषद/महानगरपालिकेचे मुख्य कार्यालय येथील 
सूचना फलकावर लावण्यात यावी. 

(३) गुप्त मतदानाची वेळ सकाळी ०८-०० ते दुपारी ०२-०० वाजेपर्यंत ठेवण्यात यावी. 


८. मतमोजणीचे ठिकाण, तारीख आणि वेळ जाहीर करणे.--(१) यथास्थिति, 
तहसीलदार/भुख्याधिकारी/उप आयुक्त यांनी मतमोजणीचे ठिकाण; तारीख व वेळ याबाबतची पूर्वसूचना 
मतदानाच्या तारखेच्या किमान ७ दिवस अगोदर संबंधित ग्रामपंचायत किंवा संबंधीत वार्ड कार्यालय 
आणि नगरपरिषद/महानगरपालिकेचे मुख्य कार्यालय येथील सूचना फलकावर लावण्यात यावी. 
त्याचप्रमाणे सदर माहिती गावात दवंडी देऊनही जांहीर करण्यात यावी, 

(२) मतमोजणी ही मतदानाच्या दिवशी दुपारी ४-०० वाजता सुरू करण्यात यावी. 

(३) गावातील मतमोजणीची प्रक्रिया ही तहसीलदार किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या नायब 
तहसीलदार यांच्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याच्या पर्यवेक्षणाखाली पूर्ण करण्यात यांवी. 
नगरपरिषद/महानगरपालिका चार्डातील मतमोजणीची प्रक्रिया ही मुख्याधिकारी/उप आयुक्त किंवा त्यांनी 
प्राधिकृत केलेल्या अनुक्रमे उप मुख्याधिकारी/सहायक आयुक्त यांच्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या 
अधिकाऱ्याच्या पर्यवेक्षणाखाली पूर्ण करण्यात यावी. 

(४) तहसीलदार/मुख्याधिकारी/उप आयुक्‍त यांनी मतमोजणीचा निकाल मतमोजणीनंत्तर तात्काळ 
जाहीर करावा व जिल्हाधिकारी यांना अहवाल त्वरित सादर करावा. 


भाग चार-ब--२१७ 


७३८ . महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जून ३०, २००३/आषाढ ९, शके १९२५ [भाग चार-ब 


९. गुप्त मतदानासाठी मतपत्रिकेचा नमुना-- 


=| गावाचे नाव/(महानगर पालिका/नगरपरिषद 
असल्यास, aretha नाव) 
(२) सीएल-३/एफएल-२/एफएल-३/नमुना “ ई 
अनुज्ञप्ती धारकाचे नाव/ 
अनुज्ञप्तीवरील फर्मचे नाव 


(३) मतदानाची तारीख व वेळ 


मद्य विक्री अनुज्ञप्ती चालू ठेवावी. 4 


बाल | ब्यक विक्री अनुज्ञप्ती बंद करावी. - 


मतदान अधिकाऱ्याची सही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


- ना. उ. रौराळे, 
शासनाचे अवर सचिव. 


भाग घार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जून ३०, २००३/आषाढ ९, शके १९२५ ७३९ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 30th June 2003 


Order 
Bomsay PROuwts1tion AcT, 1949. 


No. LA@. 1094/108890/(Assu-235). EXC-3.—In exercise of the powers 
conferred by sub-section (J) of section 139 of the Bombay Prohibition Act, 
1949( Bom, XXV of 1949), read with sub-section (2) of section 139of the said 
Act and of all other powers enabling it in this behalf, and in supersession of 
all Government Orders No. BPA. 1293/228/EXC-3, datedthe 1 4thJuly 1993, 
No. BPA. 1293/229EXC-3, datedthe 11th October 1993,No. BPA. 1293/229/ 
EXC-3, dated the 29th December 1993.No. BPA. 1294/229/EXC-3, datedthe 
30th July 1994, No. BPA. 1294/229/EXC-3, dated the 28rd November 1994, 
No. BPA. 1294/229/EXC-3, dated the Ist January 2001, No. LAQ. 1094/ 
108890/EXC-3, dated the 19thSeptember 2002 and No. LAQ. 1094/108890/ 
(Assu-235VEXC-3, dated the 21st September 2002, the Government of 
Maharashtra is pleased to make the following Order, namely :— 


1. Short title. —This Ordermaybecalledthe Bombay Prohibition (Closer 
of License on Resolution by the Village Panchayat or Gram Sabha or Women/ 
Social Organisation or representation by Voters in the Village or Wand of 
Municipal Council/Corporation} Order, 2003. 


2. Definition.—In this Order, unless the context requires otherwise, — 

(a) .,Act , means the Bombay Prohibition Act, 1949 (Born. XXV of 
1949) ; 

(b) “ Corporation "meansa Corporation under the Bombay Provincial 
Municipal Corporations Act, 1949 (Bom, LIX of 19491, the Bombay 
Municipal Corporation Act, (Bom. III of 1888), or the City of Nagpur 
Corporation Act, 1949(@. P, and Berar fT of 1950) ; 


(c) “Gram Sabha” means Gram Sabha under the Bombay Village 
Panchayats Act, 1958(Bom, III of 1958) ; 


(d) “license” means a license for the retail sale of country liquor in 
Form CL-III, permit room in Form €L-III, beer bar in Form E, retail sale 
of foreign liquor in Form FLII granted under the Bombay Prohibition 
Act, 1949; 


(८) "Municipal Council” means a Municipal Council under the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial 
Township Act, 1985(Mah. XL of 1965) ; 


भाग चार-ब-२१७अ 


७४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जून 30, २००३/ आषाढ ९, शके १९२५ | [भाग चार-ब 


(ff) “ Organisation” means women organisation, Mahila Mahdal or 
social organisation registered with the Charity Commissioner under the 
Bombay Public Trusts Act, 1950(Bom, XXIX of 1950) ; 

(g) “ Village Panchayat” means a “ Village Panchayat” under the 
Bombay Village panchayat Act, 1958 (Bom. TTI of 1959); 


(h) “resolution” means a resolution passed by the Village Panchayat 
or Gram Sabha or Women Organisation or Social Organisation in the 
concerned Village. 


3% Resolution by Organisationfor closing down ofliquorshop andactwn 
thereon.—(1) Where the resolution by the Organisation, as per the terms 
andconditionsoftheconstitutionofthe concerned Organisationispassedfor 
closing down the liquor shop having Country Li ae License in Form CL-HI, 
Permit Room License in Form FL-IIi, Beer Bar License in Form E, Foreign 
Liquor Licenge in Form FL-IT Under the Act, on the ground that, it has 
become nuisance in that locality and due to consumption ‘of excess liquor 
many health problems and law and order problems are created, the 
Organisation shall send the resolution to the concerned Collector as a 
complaint agaist the liquor shop having such license to initiate against such 
liquor shop the necessary action. 


(2) The Collector on receipt of such resolution/complaint under sub- 
clause (1 above shallinitiate the necessary action against such liquor shop 
under sections 54 and 56 of the Act. 


4. Resolution by Village Panchayat / Gram Sabha etc., forclosing down 
of liquor shop.—{1) The Collector shall close down such liquor shop if, the 
Village Panchayat passes aresolution for closing down the loquor shop, or 
not less than 50 per cent. ofthe voters present in the Gram Sabha pass the 
resolution by a simple majority for closing down the liquor shop. Any such 
resolutionshallbe passed in accordance with the Bombay Village Panchayats 
Act, 1958 and rules made thereunder. The Collector shall not take into 
consideration the resolution passed by the concerned Village Panchayat 
against the resolution of the Gram Sabha or the resolution passed by the 
Gram Sabha after some time, to continue such liquor shop. 


(2) If, not less than 25 per cent. of the women voters in the-village 
cancerned give a representation in writing to the concerned Collector and 
demand to close down the liquor shop in such village, the Collector shall 
direct the Tahsildar to take secret poll fearlessly by utilising a specimen 
ballot paper appended herewith. Thereafter,the Tuhsildar shall declarethe 
place, dateand time of election at least seven days in advance. The latest list 
of voters shall be used for such election. The election process of women 


भाग चार-ब ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जून ३०, २००३/ आषाढ ९, शके १९२५ ७४१ 


voters shallbe completed by secret ballot under the supervision of Tahsildar 
or an officer not below the rank of Naib Tahsildar authorised by him. If, in 
such election more than 50 per cent. ofthe women voters of that village vote 
for closing down the liquor shop, the Collector shall pass an order fot closing 
down such liquor shop. 


(3) If, not less than 25 per cent. of the women voters in any ward of the 
Municipal Council or Corporation give a representation in writing to the 
concerned Collector and demand toclose down the liquor shop in the area of 
the ward, the Collector shall direct the concerned Chief Officer/Deputy 
Commissioner, as the case may be, to take secret poll fearlessly by utilising 
a specimen ballot paper appended herewith. Thereafter, the Chief Officer/ 
Deputy Commissioners, as the case may be, shalldeclarethe place, date and 
time of election at least seven daysin advance. The latest list of voters shall 
be used for such election. The election process of women voters of that ward 
shallbe completed by secretballot under the supervision ofthe Chief Officer/ 
Deputy Commissioner or an officer not below the rank of Deputy Chief 
Officer/Assistant Commissionerrespectively authorised by the Chief Officer 
or Deputy Commissioner, as the case may be. If, in such election more than 
50 per cent. ofthe womenvoters of that ward vote for closing down the liquor 
shop, the Collector shall pass an order for closing down such liquor shop. 


(4) If, not less than 26 per cent. ofthetotal voters in the village concerned 
or the ward concerned of the Municipal Council or Corporation gives a 
representation in writing to the concerned Collector and demand to close 
down the liquor shops in such area, the Collector shall direct the concerned 
Fahsildar/Chief Officer/Deputy Commissioner, as the case may be, to take 
secret poll fearlessly by utilising a specimen ballot paper appended 
herewith. Thereafter, the Tahsildar/Chief Officer/Deputy Commissioner, as 
the case may be, shall declare the place, date and time of election at least 
seven days in advance. The Latest list of voters shall be used for such 
election. The election process of voters of that village or ward shall be 
completed by secret ballot under the supervision of the Tahsildar/Chief 
OfficerlDeputy Commissioner, or an officer not below the rank of Naib 
Tahsildar/Deputy Chief Officer/Assistant Commissioner respectively at- 
thorised by the Tahsildar/Chief Officer/Deputy Commissioner, as the case 
बच be. If, in such election more than 50 per cent. ofthe voters of that village 
or ward, as the case may be, vote for closing down the liquor shops, the 
Collector shall pass an order for closing down such liquor shop. 


5. Time for completion of action on resolution or representation re- 
ceived. — After receiving the resolution or representation for closing down 
the liquor shop, the concerned Collector shall complete the necessary final 


७४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जून 30, २००३/ आषाढ ९, शके १९२५ [भाग चार-ब 


action within one month from the date of receipt of such resolution or 
representation. If, for any reason it is not possible for the Collector to 
complete the final action within the said period of one month, the Collector 
shall send the proposal to the Commissioner of State Excise for obtaining 
from him the prior permission for extending the period after giving full 
justification for such extension of period. 


6. Selection of Place of voting.—The Tahsildarl Chief Officer/Deputy 
Commissioner, as the case may be, shall select and fix the place of voting. 
However, the selection of the place for voting shall be made on the norms on 
which the place for voting for elections of the Village Panchayat/Municipal 
Council/Municipal Corporation is tobe selected. 


7. Declaration of the pface, date and time of poil.—(1) If, the Collector 
has decided to take secret poll to close down the liquor shopin the village, the 
place, date and time of poll shall be published on the notice board of the 
Vilage Panchayat at least seven days in advance of the date of election and 
the information of such place, date and time shall also be given to the 
villagers by beating of drum. 


(2) Ifthe Collectorhas decided to take secret poll to close down the liquor 
shopin any ward of the Municipal Councilor Corporation, the place, date and 
time of poll shall be published on the notice board of the ward office and also 
ofthe Head Office ofthe concerned Municipal Council or Corporation atleast 
seven days in advance of the date of election. 


(3) The voting time shall be from 8.00 a.m. to 2.00 p.m. 


8. Declaration ofthe place, dateand time ofcounting.—-(1) The Tahsildah/ 
Chief Officer/Deputy Commissioner, as the case be, shall publish the place, 
date and time of counting on the notice board of the Village Panchayat 
concerned or of the ward office concerned and also of the Head Office of the 
Municipal Counci/Corporation concerned, at least seven days in advance of 
the date election. The information of such place, date and time of counting 
shall also be given to the villagers by beating of drum. 


(2) Counting shall be started at 4.00 p.m. on the date of election. 


(3) Counting process shall be completed under the supervision of the 
Tahsildar or an officer not below the rank of Naib Tahsildar authorised by 
him, in case of the election in the village, or the Chief Officer/Deputy 
Commissioner, or an officer not below the rank of Deputy Chief Officer/ 
Assistant Commissioner respectively authorised by the Chief Officer or 
Deputy Commissioner, as the case may be, in case of election in ward of the 
Municipal Council, or, as the case may be, of the Corporation. 


भाग चार-ब]  झहाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जून ३०, २००३/आषाढ ९, WH १९२२५ ७४३ 
(4) The Tahsildar/Chief Officer/Deputy Commissioner, as the case may 


be, shall declarethe result after completion ofthe countingof votes and shall 
submit the report to the Collector immediately. 


9. Specimen Ballot Paper— 
(1) Name of the Village/(Name of 
the Ward in case of Municipal 


Corporation/Municipal Council). 
Name of the CL-IIV/FL-II/ 


(2) Form-E licensee/Name of Fim 


(3) Date and Time of Voting. 


Licence to be continue 


Licence not tu be continue (c= 


Signature of the Polling Officer, 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


N.U.RAURALE, 
Under Secretary to Government. 


'ज्ञासकीय मध्यवर्ती पुढ्रणालय, ee 


